सन २०२४-२५ या asta आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या 
योजनांतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२४/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ एप्रिल, २०२४. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२४/प्र.क्र.3४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२४-२०२५ चा अंतरिम अर्थसंकल्प दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी विधानमंडळास 


सादर करण्यात आला. हा अंतरिम अर्थसकल्प असल्याने अतिरिक्‍त अर्थसंकल्प सादर करून 


विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या काळावधीसाठीचा (एप्रिल, २०२४ ते जुले, २०२४ या चार 


महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी विधानमंडळाने "महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, २०२४" 


मंजूर केळे आहे. सदर विधेयकाचे आता अधिनियमात रुपांतर झाले असून ते महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक- २४ म्हणून महाराष्ट्र शासन, राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक १८ मार्च, २०२४ मध्ये 


प्रसिध्द करण्यात आले आहे. 


"सन २०२४-२०२५ या वर्षाकरीता प्रस्तावित केलेल्या विनियोजनांची अनुसूची" या 


अर्थसंकल्पीय प्रकाडानातील "स्तंभ क्रमांक 4 व ६" यामध्ये विभागांना दर्डाविळेल्या रकमांचे 


अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवरील (BEAMS) वितरण वित्त विभागामार्फत करण्यात आले आहे. वित्त 


विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य 


खर्चाच्या योजनांतर्गत संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी 
संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 


विहीत तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


वः सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 


दिलेल्या निधी मर्यादेत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥१५॥॥॥9.90०५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०४०५१७५२००४५२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KIRAN KISANRAO 
PAWAR 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

३. आयुकत, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि. ०८ एप्रिल, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
सन २०२४-२५ | सदरशा.नि. 
अ.क्र योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक स्यात तीची अज्वये वित्र तेत नियंत्रक अधिकारी 
लि करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
चिञ २ ३ शिळ अता 4 & 


मागणी क्रमांक-टी-२ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 


०२-अनुसुचित जमातीचे कल्याण, 


१ (००) (०१) आदिवासी ०१-वेतन ९५०००.०० २३७५०.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास आयुक्तालय | ०३-अतिकालीन भत्ता १२५.०० ३१.२५ | विकास, नाशिक 
(अनिवार्य खची ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १०००.०० २५०.०० 
(लेखाशिर्ष २२२५१०२५ oo rarer ८००.०० २००.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च २५००.०० ६२५.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २५०.०० ६२.५० 
एकूण ९९६७५.०० २४९१८.७५ 
२ (००) (०२) प्रादेशिक ०१-वेतन १५५०००.०० ३८७५०.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
कार्यालये-जनजाती विकास | 5३-अतिकालीन भत्ता १४०.०० 34.00 | विकास, नाशिक 
आयुक्त(अनिवार्य खर्च) ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १६३५.०० ४०८.७५ 
(लेखाशिर्ष २२२५ १०३४) | ११-प्रवास खर्च १५४४.०० ३८६.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ८६८२.०० २१७०.५० 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२.०० ३६८.०० 
एकूण १६८४७३.०० ४२११८.२५ 
३ | (०० (०३) प्रकल्प अधिकारी | 65_वेतन हतेनादात १५००००.०० | आयुक्‍त, आदिवासी 
(अनिवार्य खची कोळ विकास, नाशिक 
ce eee 03- भत्ता ११६४.०० २९१.०० 
०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ५०६०.०० १२६५.०० 
११-प्रवास खर्च ९२२३.०० २३०५.७५ 
१३-कार्यालयीन खर्च २६२६५.०० ६५६६.२५ 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६.०० १२०४.०० 
एकूण ६४६५२८.०० | १६१६३२.०० 
४  |(00) (०४) एकात्मिकृत | ०१-वेतन ९०००.०० २२५०.०० | आयुक्त, आदिवासी, 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम । ०३-अतिकालीन भत्ता ९.०० २.२५ | संशोधन व प्रशिक्षण 
(अनिवार्य खची ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी ८८.०० २२.०० संस्था, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


(लेखाशिर्ष २२२५१०५२) 


११-प्रवास खर्च 


१२७.०० ३१.७५ 

१३-कार्यालयीन खर्च १६८.०० ४२.०० 

एकूण ९३९२.०० २३४८.०० 
षु (०५) (09)- जनजाती  । ०१-वेतन ५७९५४.०० १४४८८.५० | आयुकत, आदिवासी, 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, | ०३-अतिकालीन भत्ता २३.०० ५.७५ | संशोधन व प्रशिक्षण 

११-प्रवास खर्च ५२०.०० १३०.०० 

१३-कार्यालयीन खर्च ६२२.०० १५५.५० 

एकूण ५९४८९.०० १४८७२.२५ 

एकूण मागणी क्रमांक टी-२ ९८३५५७.०० २४५८८९.२५ 

मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
9 (00) (09) आदिवासी । ०१-वेतन १६७८००.०० |  ४१९५०.०० उप सचिव, 

ath ca नत HEI ee a a मंत्रालय, 

(लेखाशिर्ष २२५१ ०२११ ०६-दुरध्वनी,वीज व पाणी १००.०० २५.०० 

१०-कंत्राटी सेवा ३५००.०० ८७५.०० 

११-प्रवास खर्च १२००.०० ३००.०० 

१३-कार्यालयीन खर्च की १०००.०० 

एकूण २२५१ 0299 एकूण १७६६०१.०० ४४१५०.२५ 

एकूण मागणी क्रमांक टी-४ १७६६०१.०० ४४१५०.२५ 

एकूण अनिवार्य खर्च ११६०१५८.०० २९००३९.५० 


(मागणी क्र.टी-२--४) 


पृष्ठ पैकी ५ 


